राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत डॉ.पंजाबराव 
देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे 


“Development of large demonstration and 
commercial farm under improved fruit crop” 81 
प्रकल्प राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी ,पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४०/७-ओ 
मादाम कामा रोड,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:-१.राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या राज्य स्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीचे 
इतिवृत्त-शासन पत्र क्र.आरकेवि-११२३/प्र.क्र.२३२१४-ओ. दि.२५.०१.२०२४. 
२.संचालक(संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद,पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.मकृप/संशोधन/राकृवियो-प्रशा.मा./५२९/२०२४. दि.०९.०२.२०२४. 
प्रस्तावना :- 


मा.मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या दि. ०८.०१.२०२४ रोजी 
झालेल्या ३४ व्या राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीमध्ये “Development of large 
demonstration and commercial farm under improved fruit crop” हा प्रकल्प डॉ.पंजाबराव देशमुख 
कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात राबविण्यास मान्यता प्रदान केली 
आहे. या प्रकल्पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अर्थसहाय्याच्या स्वरूपात रु. ७४७.०० लाख निधी 
प्रशासकीय खर्चासाठी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्यानुषंगाने 
राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी समितीने येथे सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी रु.७४७.०० लाख 
नियतवाटप मंजूर करण्यास मान्यता प्रदान केली आहे. 
त्यानुसार संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ च्या 
पत्रान्वये राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत “Development of large demonstration and commercial farm 
under improved fruit crop” हा प्रकल्प डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केळी आहे. त्यासअनुसरुन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत 
Development of large demonstration and commercial farm under improved fruit crop हा प्रकल्प 
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे सन २०२४-२५ व २०२५-२६ या दोन वर्षाच्या 
कालावधीसाठी राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४०/७-ओ 


शासन निर्णय :- 
Ls राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत “Development of large demonstration and commercial farm 
under improved fruit crop” हा प्रकल्प डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला येथे सन २०२४-२५ 
व २०२५-२६ या कालावधीमध्ये राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर प्रकल्पासाठी लागण्याऱ्या रु.७४७.०० लाख (अक्षरी रु.सात कोटी, सत्येचाळीस लाख) इतक्या 
निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सदर प्रकल्पाच्या दोन वर्षाच्या खर्चाचा तपशिळ सोबतच्या “परिशिष्ट अ” नुसार राहील. 
४. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेतंर्गत राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजूरी समितीच्या ३४ व्या बैठकीत 
झालेल्या निर्णयानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत कार्यान्वित प्रकल्पांचे प्रलंबित दायित्व 
विचारात घेता निधी उपलब्धतेबाबतचे आदेडा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 
५. सदर प्रकल्प केंद्र शासनाद्वारे निर्गमीत राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला येथे राबविण्यात येईल. 
६. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी संचालक (संशोधन), डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 
यांचे संनियंत्रणाखाली कृषि विभागामार्फत करण्यात यावी व संचालक (संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि 
विद्यापीठ,अकोला यांनी प्रकल्पाचा आर्थिक व भौतिक प्रगती अहवाल विहित मुदतीत केंद्र शासनाला, तसेच, 
राज्य शासनाला सादर होईल याची दक्षता घ्यावी. त्याप्रमाणे सदर योजनेतील निधी खर्चाचे लेखा परीक्षण, 
उपयोगिता प्रमाणपत्रे, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना वेळोवेळी 
सादर करावी. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०२१५१८४३१३६७०१ असा आहे. हा झासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
P RAT B HA DN: CN = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = URBAN DEVELOPMENT 
MADHAV PATIL _ craatmenr 


Date: 2024.02.16 11:56:24 +05'30' 


(प्रतिभा पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मंत्री (कृषी),मंत्रालय, मुंबई -३२. 
२. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
४. कृषि आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
६. कुलगुरु/कुलसचिव डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ,अकोला. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४०/७-ओ 


७. संचालक (संशोधन), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. संचालक(संशोधन), डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ अकोला. 

९. सर्व संचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१०.सहायक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
११.महाळेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ) (लेखा परीक्षा ), मुंबई /नागपूर. 
१२.संचाळक, ळेखा व कोषागार अधिकारी, मुंबई (२ प्रती). 
१३.सहसंचालक, लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५वा मजला, मुंबई. 
१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला. 

१५.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१७.राकृवियो कक्ष, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक:पंदेवि-१३२४/प्र.क्र.४०/७-अ, दि.१५ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे परिशिष्ट 


परिशिष्ट “अ 


Component wise applicable cost norms of ongoing Scheme of GoI/GoM 


(Rs. in Lakh) 
Applicable ongoing 
schemeon Gel Cost Sharing pattern 
GoM 
S.N. Components Total Cost name a RKV Y Beneficiary Implementing 
subsidy Agency. 
A_ | Demonstration (Inputs) Recurring 
1 | Tractor 55 Hp 8.00 N.A. 100% N.A. N.A. 
(GeM) 
2 | Land preparation 
Land Ploughing 4.00 | & || N.A. 100% N.A. N.A. 
Land leveling 3.00 l= | N.A. 100% N.A. N.A. 
Trenching for 5.00 | N.A. 100% N.A. N.A. 
drainage 
Bed Preparation 5.00 al N.A. 100% N.A. N.A. 
Weed mat / 100.00 दि N.A. 100% N.A. N.A. 
mulching sheet 
(GeM) 
Manure application 4.00 | अ | N.A. 100% N.A. N.A. 
Digging of pits 33.00 शिव N.A. 100% N.A. N.A. 
3 | Internal roads 50.00 | N.A. 100% N.A. N.A. 
(2km) 
4 | Manures 20.00 a N.A. 100% N.A. N.A. 
5 | Fertilizers 40.00 ma N.A. 100% N.A. N.A. 
: Farm pond with 100.00 ष्‌ N.A. 100% N.A. N.A. 
polythene 100 
x100 x3 (5 
nos.@Rs.20 lakh) 
(MIDH) 
7 | Planting material 20.00 i = | N.A 100% N.A. N.A. 
Total (Recurring) 392.00 


Non-recurring 


1 | Purchase and 40.00 षि N.A 100% N.A. N.A. 

Integration of drip 

system 
2 | Fertigation unit 50.00 tee | N.A. 100% N.A. N.A. 
3 | Automized soil 100.00 7 N.A 100% N.A. N.A. 

moisture-based 

irrigation & 

fertigation system 
4 | Solar fencing 60.00 a N.A. 100% N.A. N.A. 
5 | Pack house (9x6m) 41.00 |. | N.A. 100% N.A. N.A. 
| 6 | Crates 12.00 का N.A. 100% N.A. N.A. 
7 | Small Tractor 2 12.00 [=| N.A. 100% N.A. N.A. 
हि Boom Sprayer, 5.00 षि N.A. 100% N.A. N.A. 

trolley other small 

implements 
9 | Farm shed 20.00 | N.A. 100% N.A. N.A. 
10 | CCTV camera 15.00 I N.A 100% N.A. N.A. 

system 

Total Non- 355.00 

recurring 

Grand Total 747.00 ees | N.A. 100% N.A. N.A. 

% Share 100% ia 100% 


एकूण निधी रु.७४७.०० लाख (अक्षरी रुपये सात कोटी सत्तेचाळीस लाख फक्त) 


PRATIBHA 


MADHAV PATIL 


(प्रतिभा 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 
DN: CN = PRATIBHA MADHAV PATIL, C = IN, 
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2024.02.16 11:56:42 +05'30' 


पाटील) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


